शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ : 
नवीन महाविद्यालयांना मान्यता 
देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेश क्रमांक एनजीसी-२०२१/(०२/२१/मशि-४ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक: १५ जून, २०२१. 


संदर्भ: उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र. एनजीसी २०१७/(२२९/१७)/मशि-४, 
दिनांक १२.१०.२०१७. 
शासन आदेशा 


कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय, रामटेक, अधिनियम, १९९७ आणि संदर्भाधीन 
शासन निर्णयान्वये विहीत केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार राज्यातील कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत 
विश्वविद्यालय, रामटेक, नागपूर या विद्यापीठाने शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ साठी नवीन महाविद्यालयांचे 
प्रस्ताव मान्यतेसाठी शासनाकडे सादर केले आहेत. सदर प्रस्तावांची संदर्भाधीन दिनांक १२.१०.२०१७ 
च्या शासन निर्णयान्वये विहीत केलेल्या निकषांप्रमाणे छाननी करण्यात आली. विद्यापीठाची शिफारस 
व शासनस्तरावर केलेल्या छाननीनुसार निकषांची पुर्तता करणा-या प्रस्तावांना कविकुलगुरु 
कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय, रामटेक अधिनियम, १९९७ मधील कलम ६२ (५) व त्याखालील 
परंतुकान्वये शासनास प्राप्त अधिकारानुसार पुढील विवरणपत्र अ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे नवीन 
महाविद्यालयांना खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून कायम विना अनुदान तत्वावर मंजूरी देण्यात 
येत आहे. 


प्रपत्र-अ 


अ. क्र. संस्थेचे नाव आणि पत्ता प्रस्तावित अभ्यासक्रम 
प्रस्तावित महाविद्यालयाचे नाव आणि पत्ता 


नागपूर विभाग 


i _ अंकुश शिक्षण संस्था संचलित जि. एच. रायसोनी ।१ 
स्कूल ऑफ हॉस्पिटॅलिटी मॅनेजमेंट, प्लॉट नं. ३७, - २ 
३९/१, श्रद्धा पार्क, हिंगणा-वाडी लिंक रोड, नागपूर - |३) बी.कॉम. (बॅचळर ऑफ कॉमर्स) 
४४० ०२८. ४ बी.बी.ए. (बॅचलर ऑफ बीजनेस 
अँडमिनिस्ट्रेशान) 

4) बी.एस्सी. (हॉस्पिटॅलिटी स्टडीज) 
६) बी.ए. (बॅचलर ऑफ आर्टस) 


एम.ए. (पब्लिक अडमिनिस्ट्रेशान) 
एम.एस्सी. (हॉस्पिटॅलिटी स्टडीज) 


र क. क्ट जन 


२. ।महाविदर्भ fap संघ संचलित डॉ. ज्ञानरत्न सिव्हिल ।१) बी.एस्सी. (हॉस्पिटेलिटी स्टडीज) 
सर्विसेस कॉलेज, बंगाली कॅम्प रोड, भद्रावती, जि. 
चंद्रपूर 


३. ।ओयासीस शिक्षण संस्था संचलित ओयासीस १) बी.ए. (बॅचलर ऑफ आर्टस) 
प्रशासकीय महाविद्यालय, पवणी, जि. भंडारा. 2) एम.ए. (पब्लिक अँडमिनिस्ट्रेशान) 


शासन आदेडा क्रमांकः एनजीसी-२०२१/(०२/२१)/मशि-४ 


अ. क्र. पंस्थेचे नाव आणि पत्ता प्रस्तावित अभ्यासक्रम 
प्रस्तावित महाविद्यालयाचे नाव आणि पत्ता 

४. श्री विठ्ठल बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था संचलित स्वर्गीय ।१) बी.ए. (बॅचलर ऑफ आर्टस) 
किसनजी तागडे महाविद्यालय, सावरगाव, ता. २) बी.कॉम. (बॅचलर ऑफ कॉमर्स) 
नरखेड, जि. नागपूर-४४१३०६ 

५. स्पंदन अल्पसंख्यांक सेवाभावी बहुउद्देशीय संस्था १) बी.एस्सी. (हॉस्पिटलिटी स्टडीज) 
संचलित नितांशु महाविद्यालय, नागभिड/नवखेडा, ।२) एम.ए. (पब्लिक अँडमिनिस्ट्रेशान) 
ता. नागभिड, जि. चंद्रपूर. 3) बी.ए. (बॅचलर ऑफ SICH) 

६. ।लोक प्रतिष्ठान संचलित बालिवंडा कॉलेज ऑफ १) बी.ए. (योगशास्त्र) 
योगा, नॅचरोपॅथी अँड होटल मॅनेजमेंट, 30/9, 2) बी.एस्सी. (हॉस्पिटॅलिटी स्टडीज) 
चारगाव रोड, मोरवा, जि. चंद्रपूर - ४४२४०६. ३) डिप्लोमा इन योगा-नॅचरोपॅथी अँड 

डायटेटीक्स 
४ डिप्लोमा इन लायब्ररी सायन्स अँड 
इन्फॉर्मेशन 

७. ।स्व. माणिकराव जि. खडसे ग्रामीण विकास संस्था 9) बी.कॉम. (बचळर ऑफ कॉमर्स) 
संचलितज्ञानविहार महाविद्यालय, शेणगाव रोड, 
देवळी, जि. वर्धा. 

८. ।युगचेतना ग्रामविकास बहुउद्देशीय संस्था संचलित ।१) बी.ए. (बॅचलर ऑफ आर्टस) 
प्रेरणा (बी.ए.) प्रशासकीय सेवा महाविद्यालय, 2) एम.ए. (पब्लिक अँडमिनिस्ट्रेशान) 
गडचांदूर, ता. कोरपणा, जि. चंद्रपूर. 

९. ।व्हिएसपीएम अकेडेमी ऑफ हायर एज्युकेशन १) बी.कॉम. (FAY ऑफ कॉमर्स) 
संचलित सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बीझनेस मॅनेजमेंट 
रिसर्च अँड मॅनेजमेंट, पावणभूमी, सोमलवडा, वर्धा 
रोड, नागपूर. 

qo, श्री दत्तात्रय प्रभू बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था संचलित ।१) बी.ए. (बॅचलर ऑफ आर्टस) 
श्री दत्त महाविद्यालय, गौतम बुद्ध वार्ड, तिरोडा, जि. ।२) एम.ए. (पब्लिक अँडमिनिस्ट्रेशान) 
गोंदिया. 

११. ।उदयन बहुउद्देशीय विकास संस्था संचलित एळपीएस ।१) बी.ए. (बॅचलर ऑफ आर्टस) 
आर्ट, कॉमर्स अँड मॅनेजमेंट कॉलेज, सिंधी कॉलनी, |२) बी.बी.ए. (बॅचलर ऑफ बीजनेस 
बाय पास रोड, भंडारा. अँडमिनिस्ट्रेशान) 

3) बी.कॉम. (बॅचलर ऑफ कॉमर्स) 

१२. | Setar बहुउद्देशीय संस्था संचलित बीजि १) बी.ए. (बॅचलर ऑफ आर्टस) 
महाविद्यालय, चामोर्शी, जि. गडचिरोली. 

१३. ग्रामीण शैक्षणिक व सांस्कृतिक विकास मंडळ १) बी.ए. (बॅचलर ऑफ आर्टस) 
संचलित सर्वोदय कॉलेज, चंद्रपूर. २ बी.एस्सी. (हॉस्पिटॅलिटी स्टडीज) 

३) बी.ए. (ट्रॅव्हल अँड टुरिजम) 

१४. ।ग्रामीण शैक्षणिक व सांस्कृतिक विकास मंडळ संचलित |१) बी.ए. (बॅचलर ऑफ आर्टस) 
सर्वोदय कॉलेज, मूल, चंद्रपूर. 

१५. ग्रामीण शैक्षणिक व सांस्कृतिक विकास मंडळ १) बी.ए. (बॅचलर ऑफ आर्टस) 
संचलित सर्वोदय कॉलेज, गोंडपिंपरि, जि. चंद्रपूर. 


पृष्ठ १० पैकी २ 


शासन आदेडा क्रमांकः एनजीसी-२०२१/(०२/२१)/मशि-४ 


अ. क्र. पंस्थेचे नाव आणि पत्ता प्रस्तावित अभ्यासक्रम 

प्रस्तावित महाविद्यालयाचे नाव आणि पत्ता 

१६. ।संत गजानन महाराज शिक्षण प्रसारक मंडळ, १) एम.ए. (पब्लिक अंडमिनिस्ट्रेशान) 
संचलित श्री केशवराव ars महाविद्यालय, TAR  ।२) बी.ए. (बॅचलर ऑफ आर्टस) 
रोड, गडमौशी, ता. सिंदेवाही, जि. चंद्रपूर. 

१७. ।'सनराइज बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था संचलित १) बी.एस्सी. (हॉस्पिटलिटी स्टडीज) 
सनराइज कॉलेज ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट अँड 2) एम.ए. (पब्लिक अँडमिनिस्ट्रेशान) 
अँडमिनिस्ट्रेटिव्ह सर्विसेस, दाताळा रोड, ता. चंद्रपूर, |3) बी.ए. GAG ऑफ आर्टस) 
जि. चंद्रपूर. 

१८. स्वामी विवेकानंद सेवा शिक्षण समिती संचलित स्वामी |१) बी.ए. (बॅचलर ऑफ आर्टस) 
विवेकानंद महाविद्यालय, देवलापार. ता. रामटेक, |।२) बी.एस्सी. (हॉस्पिटॅलिटी स्टडीज) 
जि. नागपूर. 

१९. 'हुमणे शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित डॉ. नितीन १) बी.एस्सी. (हॉस्पिटॅलिटी स्टडीज) 
हुमणे कॉलेज ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट अँड प्रोफेशनल ।२) एम.ए. (पब्लिक अँडमिनिस्ट्रेशान) 
कोर्सेस, विहीरगाव, उमरेड रोड, ता. जि. नागपूर. ।३) बी.ए. (बॅचलर ऑफ आर्टस) 

२०. ।भोंडेकर सांस्कृतिक, क्रीडा, सामाजिक शिक्षण संस्था ।१) बी.ए. (TAG ऑफ आर्टस) 
संचलित स्व. जमनाबाई महाविद्यालय, 
उमरी/नेवेगावबांध, ता. अर्जुनी/मोर, जि. गोंदिया. 

अमरावती विभाग 

२१. ।प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन अंड मल्टीपर्पज सोसायटी १) बी.ए. (बॅचलर ऑफ आर्टस) 
संचलित जय हिंद महाविद्यालय, मूर्तीजापूर, जि.  ।२) बी.कॉम. (बॅचलर ऑफ कॉमर्स) 
अकोला. 

२२. ।मा. सरस्वती बहुउद्देशीय शिक्षण प्रसारक मंडळ १) बी.ए. संस्कृत विशारद 
संचलित श्री. शिवाजी महाविद्यालय, मारेगाव, जि. ।२) बी.कॉम. (बॅचलर ऑफ कॉमर्स) 
यवतमाळ. 

२३. श्री दादासाहेब गवई चॅरिटेबल ट्रस्ट संचलित १) बी.एस्सी. (हॉस्पिटलिटी स्टडीज) 
कमलप्रकाड़ा फार्मसी अँड रिसर्च सेंटर, खेरडा, २) डिप्लोमा इन योगा-नॅचरोपॅथी अँड 
कारंजा लाड, जि. वाशिम. डायटेटीक्स 

२४. ।जय गुरुदेव बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था संचलित ।१) बी.ए. (GAS ऑफ आर्टस) 
अद्विका महाविद्यालय, बीबी, ता. लोणार, जि. 
बुलढाणा - ४४३२०२ 

२५. श्री. गुरुदत्ता बहुउद्देशीय संस्था संचलित विद्याभारती ।१) बी.ए. (TAG ऑफ आर्टस) 
महाविद्यालय, आर्णी, जि. यवतमाळ २) डिप्लोमा इन लायब्ररी सायन्स अँड 

इन्फॉर्मेशन 

२६. ।प्रशिक शिक्षण संस्था संचलित नालंदा महाविद्यालय, ।१) बी.ए. (TAGS ऑफ आर्टस) 
चिकणी डोगमा, ता. नेर, जि. यवतमाळ 

२७. [seal बहुउद्देशीय शिक्षण प्रसारक संस्था संचलित ।१) बी.ए. (बॅचलर ऑफ आर्टस) 
संत गजानन महाराज महाविद्यालय, कंकरवाडी २) बी.कॉम. (बॅचलर ऑफ कॉमर्स) 
(फाटा), आगरवाडी, ता. रिसोड, जि. वाशिम. 


पृष्ठ १० पैकी ३ 


शासन आदेडा क्रमांकः एनजीसी-२०२१/(०२/२१)/मशि-४ 


अ. क्र. पंस्थेचे नाव आणि पत्ता प्रस्तावित अभ्यासक्रम 

प्रस्तावित महाविद्यालयाचे नाव आणि पत्ता 

२८. ।दीपस्तंभ मल्टीपर्पज फाऊंडेशन संचलित स्व. आर. ।१) बी.कॉम. (Sa ऑफ कॉमर्स) 
के. पाटील कॉलेज ऑफ सिव्हिल सर्विसेस, पिंपरी = 2) एम.ए. (पब्लिक अँंडमिनिस्ट्रेशान) 
गवळी, ता. मोटाळा, जि. बुलढाणा. 3) एम.एल.आय.एस्सी. (मास्टर ऑफ 

लायब्ररी सायन्स अँड इन्फॉर्मेशन) 

२९. दीपस्तंभ मल्टीपर्पज फाऊंडेडान संचलित स्व १) बी.ए. (बॅचलर ऑफ आर्टस) 
मधुकरराव काशीकर प्रशासकीय सेवा महाविद्यालय, ।२) डिप्लोमा इन लायब्ररी सायन्स अँड 
मढ, ता. जि. बुलढाणा. इन्फॉर्मेशन 

3) एम.ए. (पब्लिक अँडमिनिस्ट्रेशान) 

३०. क्रांतिगुरु शिव फाऊंडेशन संचलित भाऊसाहेब १) बी.ए. (बॅचलर ऑफ आर्टस) 
गायकवाड सीनियर कॉलेज, मलकापुर ता. 2) डिप्लोमा इन लायब्ररी सायन्स अँड 
मलकापुर, जि. बुलढाणा. इन्फॉर्मेशन 

३१. स्व. आबासाहेब खेडकर शिक्षण संस्था संचलित १) बी.कॉम. (SIO ऑफ HA) 
यूनिवर्सल पब्लिक सर्विस कॉलेज, अकोला. 

३२. श्री गुरुदेव शिक्षण क्रोडा व कृषि विकास संस्था १) बी.कॉम. (SIO ऑफ HA) 
संचलित स्व. शामरावजी अल्हाट महाविद्यालय, २) पी.जी. डिप्लोमा इन कॉम्प्युटर 
अजणी, ता. मेहकर, जि. बुलढाणा. अँप्लिकेशन 

३३. ।राष्ट्रमाता जिजाऊ समाज विकास व संस्कार संस्था ।१) बी.ए. (TAG ऑफ आर्टस) 
संचलित अमृतराव खेडेकर महाविद्यालय, खंडाळा | 2) बी.ए. योगशास्त्र 
रोड, ता. चिखली, जि. बुलढाणा - ४४३२०३ 

३४. ।शोभा फाऊंडेशन संचलित श्री. स्वामी समर्थ कालेज, ।१) बी.ए. (बॅचलर ऑफ आर्टस) 
मंगरुळपीर, जि. वाशिम. 2) एम.एल.आय.एस्सी. (मास्टर ऑफ 

लायब्ररी सायन्स अँड इन्फॉर्मेशन) 

३) डिप्लोमा इन लायब्ररी सायन्स अँड 
इन्फॉर्मेशन 

४ डिप्लोमा इन हॉस्पिटॅलिटी स्टडीज 

३५. ।महाविदर्भ भिख्खू संघ संचलित जोशाबा सिव्हिल १) बी.ए. (बॅचलर ऑफ आर्टस) 
सर्विसेस महाविद्यालय, मलकापुर, धानोडी रोड, 2) बी.एस्सी. (हॉस्पिटॅलिटी स्टडीज) 
श]ोेंदूरजनाघाट, ता. वरुड, जि. अमरावती - ४४४९०७. 

३६. ।आधार एज्युकेशन अंड वेलफेअर सोसायटी संचलित ।१) बी.ए. (बॅचलर ऑफ आर्टस) 
गोदावरी मॉडर्न डीग्नी कॉलेज, किनवट, वाशिम 

३७. स्व. रामरावजी दुधे चॅरिटेबल ट्रस्ट संचलित १) बी.ए. (बॅचलर ऑफ आर्टस) 
विद्याभारती महाविद्यालय, साईलीला, नगरी, न्यू बस 
स्टँड समोर, दिग्रस जि. यवतमाळ. 

३८. ।वत्सलाबाई दांडगे शिक्षण संस्था संचलित ज्ञानदेवराव १) बी.ए. FAG ऑफ आर्टस) 
बापू दांडगे महाविद्यालय, धाड. ता. जि. बुलढाणा- ।२) बी.कॉम. (बॅचलर ऑफ कॉमर्स) 
४४३०१०६. 

३९. ।बालाजी ग्रामीण विकास प्रतिष्ठान संचलित लोकनेते |9) बी.एस्सी. (हॉस्पिटलिटी स्टडीज) 
नारायनराव गोटे महाविद्यालय, तामसी फाटा, २ बी.ए. (बॅचलर ऑफ SICH) 
जांभरून (परांडे), वाशिम, ता. जि. वाशिम. 3) बी.कॉम. (बॅचलर ऑफ कॉमर्स) 

४) एम.ए. (पब्लिक अँडमिनिस्ट्रेशान) 


पृष्ठ १० पैकी ४ 


शासन आदेडा क्रमांकः एनजीसी-२०२१/(०२/२१)/मशि-४ 


अ. क्र. पंस्थेचे नाव आणि पत्ता प्रस्तावित अभ्यासक्रम 

प्रस्तावित महाविद्यालयाचे नाव आणि पत्ता 

४०. ।माऊली ज्ञानेश्वर ग्राम विकास बहुउद्देशीय प्रतिष्ठान ।१ बी.ए. (बॅचलर ऑफ आर्टस] 
संचलित ठाकूर प्रशासकीय महाविद्यालय, जावळा, |२) एम.ए. (पब्लिक अँडमिनिस्ट्रेशान) 
ता. आर्णी, जि. यवतमाळ 3) बी.बी.ए. (बॅचलर ऑफ बीजनेस 

अँडमिनिस्ट्रेशान) 

४१. [Ararat शिक्षण सेवा मंडळ संचलित मातोश्री १) बी.ए. (बॅचलर ऑफ आर्टस) 
महाविद्यालय, गट नं. 322, मानसगाव, ता. शहोगाव, = 2) एम.ए. (पब्लिक अँडमिनिस्ट्रेशान) 
जि. बुलढाणा. 

नांदेड विभाग 

४२. ।विद्याशक्‍ती शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित सुमनताई |१) बी.कॉम. (बॅचलर ऑफ कॉमर्स) 
बेंगाल महाविद्यालय, रिसोड रोड, ता. सेनगाव, 2) एम.ए. (पब्लिक अँडमिनिस्ट्रेशान) 
जि. हिंगोली 

४३. श्री संत दामाजी अप्पा चॅरिटेबल ट्रस्ट संचलितश्री ।१ बी.ए. (बॅचलर ऑफ आर्टस) 
संत दामाजी अप्पा महाविद्यालय,सिंगनापूर, 
ता. जि. परभणी. 

४४. ।साईनाथ बहूद्देशीय सेवाभावी संस्था संचलित १) बी.ए. (बॅचलर ऑफ आर्टस) 
विलासराव CAS प्रशासकीय सेवा महाविद्यालय, 
गंगाखेड, जि. परभणी 

४५. ।छत्रपती राजषि शाहू प्रतिष्ठान संचलित जय भारत =| 9) बी.ए. (बॅचलर ऑफ आर्टस) 
प्रशासकीय सेवा पदवी महाविद्यालय, हिंगोली. 

४६. ।बहुजन शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित मातृभूमी १) बी.ए. (बॅचलर ऑफ आर्टस) 
महाविद्यालय, कारेगाव रोड, सुपर मार्केटजवळ, 2) एम.एल.आय.एस्सी. (मास्टर ऑफ 
परभणी. लायब्ररी सायन्स अँड इन्फॉर्मेशन) 

४७. वर्धमान फाऊंडेडान, संचलित वर्धमान महाविद्यालय, ।१ बी.एस्सी. (हॉस्पिटॅलिटी स्टडीज) 
कोळी, कारंजा (लाड), जि. वाशिम. २ बी.ए. (TAA ऑफ SICH) 

3) बी.बी.ए. (बॅचलर ऑफ बीजनेस 
अँडमिनिस्ट्रेशान) 

४८. सावित्रीबाई फुले महिला विकास मंडळ संचलित १) एम.ए. (पब्लिक अँडमिनिस्ट्रेशान) 
भगवान महाविद्यालय,न्यू मोंढा, ता. जि. परभणी. २) बी.ए. (बॅचलर ऑफ आर्टस) 

३) पी.जी. डिप्ळोमा इन योगिक 
सायन्स 

४९. ।शिवजागृति बहूदहदेशीय विकास मंडळ संचलित १) बी.ए. (बॅचलर ऑफ आर्टस) 
राष्ट्रसंत डॉ. शिवलिंग शिवाचार्य महाराज 
महाविद्यालय, लातूर. 

Go, ।जनकल्याण शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित गुरु १) बी.ए. (बॅचलर ऑफ आर्टस) 
महाद भारती महाविद्यालय,संबर, ता. जि. परभणी. |।२) एम.ए. (पब्लिक अँडमिनिस्ट्रेशान) 

५१. श्री संत तुकाराम महाराज प्रतिष्ठान संचलित १) बी.कॉम. (FAY ऑफ कॉमर्स) 
माधवाश्रम महाविद्यालय, Ward, ता. गंगाखेड, ।२) डिप्लोमा इन योगा अँप्छिकेडान 
जि. परभणी. ३) ज्यूनियर डिप्लोमा इन डान्स 


पृष्ठ १० पैकी ५ 


शासन आदेडा क्रमांकः एनजीसी-२०२१/(०२/२१)/मशि-४ 


अ. क्र. पंस्थेचे नाव आणि पत्ता प्रस्तावित अभ्यासक्रम 
प्रस्तावित महाविद्यालयाचे नाव आणि पत्ता 
_ंगाबाद विभाग 

५२. श्रावस्ती शिक्षण प्रसारक बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था ।१) बी.ए. (बॅचलर ऑफ आर्टस) 
संचलितकोहिनूर वरिष्ठ महाविद्यालय, जालना. 

५३. दिशा बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था संचलित fear  ।१) बी.ए. (GAG ऑफ आर्टस) 
महाविद्यालय,जालना. 

५४. जय हनुमान बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था संचलित ।१) बी.ए. (GAG ऑफ आर्टस) 
यडा प्रशासकीय महाविद्यालय, जाफ्राबाद, जि. २) डिप्लोमा इन लायब्ररी सायन्स अँड 
जालना-४३१२०६. इन्फॉर्मेशन 

५५. गंगाबाई शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित श्री परम १) बी.ए. (बॅचलर ऑफ आर्टस्‌ 
सद्‌गुरू कॉलेज,गट नं. १४४/२४०, निपाणी. जि २ बी.एस्सी. (हॉस्पिटॅलिटी स्टडीज) 
औरंगाबाद 

५६. ज्ञानेश्वरी शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित ज्ञानदेव १) बी.ए. (बॅचलर ऑफ आर्टस) 
लिंबाजी तांबारे वरिष्ठ महाविद्यालय, तागडगाव, ता. ।२) डिप्लोमा इन लायब्ररी सायन्स अँड 
शिरूर (कासार), जि. बीड. इन्फॉर्मेठान 

५७. प्रेरणा बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था संचलित माऊली ।१) बी.ए. (TAG ऑफ आर्टस) 
बी. ए. प्रशासकीय सेवा वरिष्ठ महाविद्यालय, राजुर, 
ता. भोकरदन. जि. जालना 

५८. श्री रामानंद क्रोडा व व्यायाम बहुउद्देशीय सेवाभावी ।१ बी.एस्सी. (हॉस्पिटॅलिटी स्टडीज) 
संस्था संचलित एस. ए. कॉलेज, जालना. 

५९. श्री रामानंद HIST व व्यायाम बहुउद्देशीय सेवाभावी ।१) एम.ए. (पब्लिक अडमिनिस्ट्रेशान) 
संस्था संचलितदेवकी महाविद्यालय,जालना-राजुर |।२) बी.ए. (योगशास्त्र) 
रोड, घानेवाडी जवळ, पिरपिंपळगाव, ता. जि. 3) बी.कॉम. (बॅचलर ऑफ कॉमर्स) 
जालना 

go, ।सरस्वती बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था संचलित शिव |9) बी.ए. (AS ऑफ आर्टस] 
कॉलेज ऑफ मॅनेजमेंट सायन्स, उमाकिरण 
कॉम्प्लेक्स, पांगरी रोड, शाहूनगर, बीड-४३११२२. 

६१. श्री रामानंद बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था संचलित ।१) बी.ए. (योगशास्त्र) 
सदानंद महाविद्यालय, मोतिगव्हाण, ता. जि. जालना. 

६२. श्री रामानंद बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था संचलित ।१) बी.ए. (योगशास्त्र) 
रामानंद महाविद्यालय, हिवराराळा, पो. कांदरी, ता. /2) बी.ए. (कीर्तनझास्त्र) 
बदनापुर, जि. जालना. 

पुणे विभाग 

६३. के.के. वाघ एज्युकेशन सोसायटी संचलित के. के. ।१) बी.एफ.ए. 
वाघ कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स, २४०/१, सरस्वती 
नगर, अडगाव रोड, पंचवटी, नाशिक-४२२ ००३. 

६४. सूर्यादत्ता एज्युकेडान फाऊंडेशन संचलित सूर्यादत्ता ।१ बी.एस्सी. (हॉस्पिटलिटी स्टडीज) 
CPS ऑफ इंटरनॅशनल हॉटेल मॅनेजमेंट, गायत्री, ।२) एम.एस्सी. (हॉस्पिटॅलिटी स्टडीज) 


पृष्ठ १० पैकी ६ 


शासन आदेडा क्रमांकः एनजीसी-२०२१/(०२/२१)/मशि-४ 


अ. क्र. पंस्थेचे नाव आणि पत्ता प्रस्तावित अभ्यासक्रम 
प्रस्तावित महाविद्यालयाचे नाव आणि पत्ता 
सर्वे नं. ३४२, बावधन, पुणे-२१. 3) डिप्लोमा इन योगा-नेचरोपॅथी अँड 
डायटेटीक्स 
४) डिप्लोमा इन अलिचाईल्डहुड 
एज्युकेशन अँड केअर 
६५. सूर्यादत्ता एज्युकेडान फाऊंडेशन संचलित १) डिप्लोमा इन थिएटर अंड परफॉर्मिंग 
सूर्यादत्ता इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, आर्टस्‌ 
सरस्वती, सर्वे नं. ३४२, बावधान, पुणे-२१. 2) बी.पी.ए (डांस) (बॅचलर ऑफ 
परफॉरमिंग आर्टस) 
६६. ।विद्या प्रसारिणी सभा संचलित व्हि.पी.एस. इंस्टीट्यूट |१) बी.एस्सी. (हास्पिटलिटी स्टडीज) 
ऑफ हॉस्पिटॅलिटी स्टडीज अँड हॉटेल मॅनेजमेंट, ।२) बी.ए. (ट्रॅव्हल अँड टुरिजम) 
गट नं. ६८५, मौजे वाकसई, ता. मावळ, जि. पुणे ३) डिप्लोमा इन हॉस्पिटॅलिटी स्टडीज 
६७. ।'एमसीआयटी (इंडिया) संचलित जेट इंडिया, १) बी.ए. (ट्रव्हल अंड CRA) 
आयआयबीएम कॅम्पस, बीहाइंड तिटान शोरूम, जुना 
मुंबई-पुणे हायवे जवळ, काळभोरनगर, चिंचवड, पुणे 
६८. ।इंडियन टेक्निकल अंड कॉम्प्युटर इंस्टीट्यूट संचलित |१ बी.एस्सी. (हॉस्पिटेंलिटी स्टडीज) 
आयआयबीएम कॉलेज ऑफ हॉस्पिटॅलिटी स्टडीज, गट 
नं. १६२५, सोनवाने वस्ती, चिखली, पुणे ४११०६२ 
६९. ।बाबासाहेब कुटे फाऊंडेडान संचलित आप्यूलन्स १) बी.ए.(बंचळर ऑफ आर्टस] 
कॉलेज ऑफ सिव्हिल सर्विसेस, मांडवे (बू), ता. २ बी.बी.ए. (FAR ऑफ बीजनेस 
संगमनेर, जि. अहमदनगर. अँडमिनिस्ट्रेशान) 
३) बी.एस्सी. (हॉस्पिटॅलिटी स्टडीज) 
७०. ।मोहटादेवी सेवा प्रतिष्ठान संचलित सनराइज १) बी.एस्सी. (हॉस्पिटलिटी स्टडीज) 
महाविद्यालय, केडगाव रोड, अहमदनगर. २) बी.ए. (बॅचलर ऑफ SICH) 
कोल्हापूर विभाग 
७१. ।देसाई URIS फाऊंडेशन संचलित पद्मभूषण १) बी.ए. (बॅचलर ऑफ आर्टस) 
वसंतदादा पाटील प्रशासकीय सेवा महाविद्यालय, ए  ।२) डिप्लोमा इन लायब्ररी सायन्स अँड 
विंग, बुधगाव, ता. मिरज, जि. सांगली. इन्फॉर्मेशन 
3) एम.ए. (पब्लिक अडमिनिस्ट्रेशान) 
७२. ।इलेक्ट्रोहोमियोपॅथी प्रॅक्‍टिनर्स असोसिएठान संचलित १) बी.ए. (बॅचलर ऑफ आर्टस] 
प्रशासकीय सेवा महाविद्यालय, घाटगे हॉस्पिटल, २) डिप्लोमा इन लायब्ररी सायन्स 
बायपास रोड, सांगली. अँड इन्फॉर्मेशन 
७३. ।तांबाळेश्वर शिक्षण संस्था संचलित महाराष्ट्र १) बी.ए. (बॅचलर ऑफ आर्टस) 
प्रशासकीय सेवा कॉलेज (एमपीएससी), गडहिंग्लज, 
जि. कोल्हापूर. 
जळगांव विभाग 
७४. संत तुकाराम सामाजिक संस्था संचलित सिद्धांत १) बी.बी.ए. (बॅचलर ऑफ बीजनेस 
वरिष्ठ महाविद्यालय,पंढरपूर शिवार, राष्ट्रीय अँडमिनिस्ट्रेशान) 
महामार्ग नं. ६ जवळ, अंबापूर, ता. साक्री, जि. धुळे 


पृष्ठ १० पैकी ७ 


शासन आदेडा क्रमांकः एनजीसी-२०२१/(०२/२१)/मशि-४ 


शृंगारतळी, गुहागर-विजापूर रोड, ता. गुहागर, जि. 
रत्नागिरी. 


अ. क्र. पंस्थेचे नाव आणि पत्ता प्रस्तावित अभ्यासक्रम 
प्रस्तावित महाविद्यालयाचे नाव आणि पत्ता 
पनवेल विभाग 
७५. ।रिगल एज्युकेडान सोसायटी संचलित Rares कालेज, ।१) बी. एस्सी. (हॉस्पिटलिटी स्टडीज) 


एम.ए. (पब्लिक अँडमिनिस्ट्रेशान) 
बी.बी.ए. (बॅचलर ऑफ बीजनेस 
अँडमिनिस्ट्रेशान) 

४) बी. ए. संस्कृत विशारद 

५) डिप्लोमा इन इव्हेंट मॅनेजमेंट 


2) 
3) 
i 


७६. 


रीगल एज्युकेशन सोसायटी संचलित रीगल कॉलेज 
ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट, शोट्टे हॉस्पिटलच्या पुढे, मुंबई- 
गोवा हायवे, लांजा, जि. रत्नागिरी. 


१ बी. एस्सी. (हास्पिटलिटी स्टडीज) 
2) बीएफए (बॅचळर ऑफ फाइन आर्टस्‌) 


8) बी.ए. (बॅचलर ऑफ आर्टस) 


(9७. 


श्री के. व्ही. हनमूगम मेमोरियल एज्युकेशन 
फाऊंडेशन संचलित प्रीमियर कॉलेज, सर्वे नं. ४, 
प्लॉट नं. ४, पुष्पविनायक कॉम्प्लेक्सजवळ, 
अदाईगाव, नवीन पनवेल, जि. रायगड-४१०२०६. 


१ बी. एस्सी. (हॉस्पिटलिटी स्टडीज) 


) 
) 
) 
) 
3) बी. कॉम. (FAS ऑफ HA) 
) 
) 
2) डिप्लोमा इन (हॉस्पिटॅलिटी स्टडीज) 


मुंबई विभाग 
७८. ।जोश शिक्षा फाऊंडेशन संचलित स्पार्क des कॉलेज, |9) बीपीए (डान्स) (बचळर ऑफ परफॉरमिंग 
पंत नगर, घाटकोपर पूर्व, घोडबंदर रोड, ठाणे पश्चिम, आर्टस्‌ 
मार्वे रोड, मालाड पश्चिम, मुंबई 2) बीएफए (बॅचळर ऑफ फाइन आर्टस्‌) 
3) बी. एस्सी. (हॉस्पिटॅलिटी स्टडीज) 
8) बी.ए. (TAG ऑफ आर्टस) 
4) बी.बी.ए. (SAIS ऑफ बीजनेस 
अँडमिनिस्ट्रेशान) 
६) एम.ए. (पब्लिक अँडमिनिस्ट्रेशान) 
७ बी. ए. संस्कृत विशारद 
७९. [sath एज्यूकेशनल ट्रस्ट संचलित ला स्फेअर स्कूल |१) बी. एस्सी. (हास्पिटलिटी स्टडीज) 
ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट, टाटा पावर जवळ, डोंबीवली 
पूर्व -४२१३०६ 
२. अटी व शर्ती :- 


१) सदर महाविद्यालयाची मान्यता ही कायम विनाअनुदान तत्वावर राहील. तसेच सदर 
महाविद्यालयाच्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचा-यांचे वेतन व वेतनेतर खर्चाचे दायित्व 


शासनावर असणार नाही. 


२) विद्यापीठाने शौ.व. २१-२२ करीता बी.ए. (सिव्हिल सर्व्हिसेसो हा पदवी अभ्यासक्रम 


मान्यतेसाठी प्रस्तावित केलेला आहे. तथापि, बी.ए. 


(सिव्हिल सर्व्हिसेस) या पदवीचा उल्लेख 


किंवा समावेश विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या अधिसूचनेमध्ये करण्यात आळेला नसल्याने 


पृष्ठ १० पैकी ८ 


शासन आदेडा क्रमांकः एनजीसी-२०२१/(०२/२१)/मशि-४ 


बी.ए. या पदवी अभ्यासक्रमामधून (सिव्हिल सर्व्हिसेस) हे नाव वगळण्याच्या अटीस अधीन 
राहून बी.ए. या विद्याशाखेस मान्यता देण्यात येत आहे. 

३) विद्यापीठ अधिनियम, १९९७ मधील कलम ६ मध्ये नमूद केलेल्या उद्दीष्टांची पुर्तता करण्याच्या 
अटीस अधीन राहून सदर नवीन महाविद्यालयांना मान्यता देण्यात येत आहे. 

४) नवीन महाविद्यालय/संस्थेने त्यांच्या विभागीय सहसंचालकांकडे ते भविष्यात कोणत्याही 
परिस्थितीत अनुदानाची मागणी करणार नाहीत असे हमीपत्र रु. १००/- च्या नॉन 
ज्युडीशियल ECT पेपरवर सादर करावे. 

५) उपरोक्त विवरणपत्रात मान्यता मिळालेल्या महाविद्यालयांनी, संबंधित विद्यापीठाने विहित 
केलेल्या निकषांनुसार व विद्यापीठ अनुदान आयोगाने विहित केलेल्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार 
आवर्यक अध्यापक व कर्मचारी यांची नेमणूक करावी तसेच, इतर सर्व आवश्‍यक पायाभूत 
सोयी उपलब्ध कराव्यात. त्याची खात्री विभागीय सहसंचालकांनी ३० ऑगस्ट पर्यंत करावी 
आणि तद्‌नंतरच उपरोक्त अट क्र. ४ मधील प्रमाणपत्र विद्यापीठास द्यावे. 

६) महाविद्यालयाने/संस्थेने हमीपत्र सादर केल्याशिवाय आणि तसे विभागीय सहसंचालकांचे 
प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्याशिवाय संबंधित विद्यापीठाने संलग्नतेची प्रक्रिया सुरु करु नये. 

७) महाविद्यालयाने कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर प्रवेशा क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवेश देऊ नयेत. 

८) विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (ऑफिलिएशन ऑफ कॉलेजस बाय युनिव्हर्सिटीज) रेग्युलेशन 
२००९ मध्ये महाविद्यालयांना संलग्नीकरण देण्याबाबत विहित निकषांची पूर्तता केल्याशिवाय 
संबंधित महाविद्यालयांना संलग्नीकरण देण्याची कार्यवाही विद्यापीठाने करु नये. 

९) मंजूर करण्यात आलेल्या महाविद्यालयाने सक्षम प्राधिकरणाने विहीत केलेल्या कालमर्यादेत 
नॅक मुल्यांकन करुन घेण्यासाठी प्रयत्न करावा व याबाबत पाठपुरावा करण्याची जबाबदारी 
संबंधित विद्यापीठाची राहील. 


३. विद्यापीठांनी संलग्नीकरण देण्याबाबत आवश्‍यक असलेली पुढील कार्यवाही करण्यापूर्वी 
शासन मान्यता आदेज्ञांचे अवलोकन केल्याशिवाय व विभागीय सहसंचालकाचे अट क्रमांक ४ मधील 
प्रमाणपत्र मिळाल्याशिवाय संलग्नता देण्याची प्रक्रिया सुरु करु नये. विद्यापीठांनी संलग्नतेबाबतचा 
पूर्तता अहवाल संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे व संबंधित विभागीय सहसंचालक, उच्च 
शिक्षण यांना पाठवावा. 


४. संबंधित विद्यापीठांने व विभागीय सहसंचालकांनी मंजूर करण्यात आलेल्या नवीन 
महाविद्यालयांचा नियतकालिक आढावा घेऊन सदर महाविद्यालयांमध्ये मंजुर विद्यार्थी संख्येच्या ५०% 
किंवा त्यापेक्षा कमी विद्यार्थी दिसून आल्यास सदर महाविद्यालयांची मान्यता रद्द समजून तसे शासन व 
विद्यापीठाच्या माहितीने विभागीय सहसंचालकांनी sear काढावेत. मा. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर 
खंडपीठ, नागपूर येथे दाखल झालेल्या याचिका क्रमांक २४४६/२०१३ व २४४८/२०१३ मध्ये उपस्थित 
केलेल्या बाबी विचारात घेता या अटी संदर्भात आव्यक ती कार्यवाही करण्याची जबाबदारी सबंधित 
विद्यापीठ व विभागीय सहसंचालक यांची राहील. 


पृष्ठ १० पैकी ९ 


शासन आदेडा क्रमांकः एनजीसी-२०२१/(०२/२१)/मशि-४ 


षु. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०६१५११०८३३७७०८ असा आहे. हा 
आदेडा डिजिटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Dattatray Vasantrao Kharke 
D a tt a t fa y DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=higher & 
technical education dept, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=d598800beb5ed37ae09d7 8fff05921827123426ec3 


Vasantrao Kha rke “क याक याळ 


Date: 2021.06.16 21:25:39 +05'30' 


(4.4. खारके) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) कुलसचिव, कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय, रामटेक, जि. नागपूर 
२) संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
३) सर्व संबंधित विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य. 
४) संबंधित संस्था (विद्यापीठामार्फत) 
५) निवड नस्ती (मशि-४) 


पृष्ठ १० पैकी १० 


